महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे व एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील 
उपआयुक्त या गट-अ संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम सेवाजेष्ठता 
यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२४/प्र.क्र.५१/कार्या-७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १६ जुले, २०२४. 


संदर्भ :-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्र. एसआरव्ही-२०१६/ प्र.क्र.२८१/१२, 
दिनांक.२१.६.२०२१. 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक : मबाआ-२०२४/प्र.क्र.५१/का-७, दि.२२.०४.२०२४. 


शासन परिपत्रक 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.६.२०२१ च्या शासन अधिसूचनेनुसार प्रत्येक वर्षी 


दिनांक १ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणे आवश्‍यक आहे. 


2. शासन परिपत्रक क्रमांक मबाआ-२०२४/प्र.क्र.५११/का-७, दि.२२.०४.२०२४ नुसार महिला व बाल 


विकास आयुक्तालयांतर्गत कक्षाकडील उपआयुक्त गट-अ या संवर्गातील दिनांक ०१.०१.२०२४ ची 


तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी निर्गमित करण्यात आली आहे. 


३. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सेवाजेष्ठता यादीचे अवलोकन करुन या सेवाजेष्ठता यादीत काही 


आक्षेप/त्रुटी अथवा सुधारणा असल्यास याबाबत त्यांनी आपले सविस्तर निवेदन योग्य त्या 


कागदपत्रासहित शासनाकडे १५ दिवसांच्या आत लेखी सादर करावे. अडा प्रकारे शासनास प्राप्त 


झालेल्या निवेदनावर गुणानुक्रमे विचार करुन योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल व त्यानंतर सेवाजेष्ठता 


यादी अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल. १५ दिवसांच्या आत कोणतेही निवेदन प्राप्त न झाल्यास 


या सेवाजेष्ठता यादीच्या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांना आपले कोणतेही म्हणणे मांडावयाचे नाही असे 


शासन परिपत्रक क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.६४/का.०७ 


गृहीत धरुन सदर सेवाजेष्ठता सूची अंतिम स्वरुपात प्रसिध्द करण्यात येईल, असे कळविण्यात आलेले 


होते. तद्नुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांचे कोणतेही आक्षेप प्राप्त झालेले नसल्याने उपआयुक्त संवर्गाची 


अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी या शासन परिपत्रकाद्वारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


8. शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०७१६१२३७२२३१३० असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल 


स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VILAS RAMDAS 


V | LAS RA M DA BN: GN VILAS RAMDAS THAKUR, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 

TH A K U R OF MAHARASHTRA, OU = WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2024.07.18 11:55:18 +05'30' 


(वि. रा. ठाकूर) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 
३. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत) 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१२) (का-१६) मंत्रालय मुंबई-३२. 
५. निवड नस्ती का-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट-१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (जेष्ठतेचे विनियमन) नियमावली २०२१ मधील परिशिष्ट - 3 


१. संवर्गाचे नाव -गट-अ (उपआयुक्त) 


२. वेतन श्रेणी - ६७७००-२०८७०० (S-23 ) 


३. दिनांक१ जानेवारी २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासुची (दिनांक 9.9.2023 ते 39.92.2023 रोजी कार्यरत अधिकारी) 


नियम ३ | शासकीय कर्मचाऱ्याचे | संबधित | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) ज्येष्ठता । सेवानिवृतीचा शेरा 
(२) (ब) नांव पदावरील (दिनांक/ (अ) नुसार दिनांक / दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा । महिना/वर्ष) संवर्गात प्रत्यक्ष । ज्येष्ठतेचा 
ज्येष्ठता मार्ग रुजु दिनांक मानीव 
क्रमांक दिनांक 
1१ | २ 3 8 4 & ७ ८ 8 
pe श्री.एस.व्ही. शिंगणे पदोन्नती १३.३.१९६५ खुला १४.६.२०२१ १४.६.२०२१ | ३१.०३.२०२३ | सेवानिवृत्त. 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
विशोष अनुमती याचिका क्र. 
२ श्री.आर.एस. मोरे पदोन्नती १९.५.१९७० अ.जा १४.६.२०२१ | १४.६.२०२१ | ३१.५.२०२८ | 2¢308/2099 वरीळ अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 
३ श्री.जी.व्ही. देवरे पदोन्नती २.१२.१९६५ Sag 98.§.2029 । १४.६.२०२१ | 39.92.2023 | सेवानिवृत्त. 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
विशोष अनुमती याचिका क्र. 
8 श्रीम.एस.डी. देशमुख पदोन्नती १२.६.१९६७ खुला १४.६.२०२१ | १४.६.२०२१ | ३०.०६.२०२५ | २८३०६/२०१७ वरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 
मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
षु श्री. एस. एच. माने पदोन्नती ५.७.१९६८ वि.जा (।)। | ३०.१२.२०२१ | 30.92.2029 | ३१.०७.२०२६ | विशोष अनुमती याचिका क्र. 


२८३०६/२०१७ वरीळ अंतिम 


निर्णयाच्या अधिन राहून तात्पुरती 
पदोन्नती. 


श्रीम. एस.डी. लोंढे 


पदोन्नती 


२.६.१९७८ 


अनु. जमाती 


30.€.2022 


30.€ 2022 


30.0§. 2038 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
विशोष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. 
१९२/२०२२ च्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती पदोन्नती. 


श्रीम. व्ही.एस. पवार 


पदोन्नती 


१७.१.१९७६ 


इ.मा.व 


30.€.2022 


30.€ 2022 


39.09.2038 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
विशोष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. 
१९२/२०२२ च्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती पदोन्नती. 


श्री. व्ही. जी. क्षीरसागर 


पदोन्नती 


४.३.१९७० 


अ. जाती 


१०.२.२०२२ 


१०.२.२०२२ 


३१.३.२०२८ 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. 
१९२/२०२२ च्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती पदोन्नती. 


श्रीम. एस. जी. पवार 


पदोन्नती 


१६.१२.१९६९ 


अ. जाती 


३०.८.२०२२ 


२३०.८.२०२२ 


३१.१२.२०२७ 


मा. सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथील 
विशेष अनुमती याचिका क्र. 
२८३०६/२०१७ तसेच मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई रिट याचिका क्र. 
१९२/२०२२ च्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून तात्पुरती पदोन्नती. 


